RNI No.MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक १८ ] 


शनिवार , ऑक्टोबर ३ , २०२० / आश्विन ११ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक / सामान्य / प्रशासन / कक्ष-१ / टे-१/ जि.प.पं.स. सार्व.नि . / गटस्था. कावि -१४६ / २०२०. - महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता 
नियम, १ ९ ८७ चे कलम ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी पालघर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , श्री . अमोल दामोदर पाटील, गटनेता, शिवसेना पक्ष यांची दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० रोजीचे पत्रानुसार त्यांनी खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समिती गणातील स्तंभ क्र . ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेप्रमाणे गट स्थापन केला असून सदर गटात स्तंभ क्र . ४ 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समिती सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात करण्यात आली आहे : 


अ.क्र . 


गणाचा क्रमांक व नाव 


सदस्याचे नाव 


पंचायत समिती 


पंचायत 
समितीचे नाव 

( २ ) 


गटाचे नाव 


गटनेत्याचे 

नाव 
( ६ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


६५ 


गालतरे 


श्री . योगेश मोहन गवा 


२ 


वाडा 


७१ 


शिवसेना 


श्री . अमोल दामोदर पाटील 


३ 


७२ 


कुडूस 
चिंचघर 
खुपरी 


श्रीमती अस्मीता अशोक लहांगे 
श्री . राजेश हरी सातवी 
श्री . अमोल दामोदर पाटील 


६ ९ 


पालघर , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० . 


डॉ. कैलास शिंदे, 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु .) - ३८-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


